META 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

बुधवार , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ११७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

९ वा मजला , गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत , नवीन मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ८ जून , २०२२ . 

अधिसूचना 

भारताचे संविधान . 

क्रमांक एफडीएस -२०१८ / प्र.क्र .१४ / १८ / औषधे- १. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत निर्गमित केलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल , याव्दारे महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील आयुक्त , अन्न व औषध 
प्रशासन , मुंबई या कार्यालयातील सह आयुक्त ( अन्न ) तथा न्यायनिर्णय अधिकारी ( गट अ ) , सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा पदनिर्देशित 
अधिकारी ( गट अ ) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट ब ) या पदाचे सेवाप्रवेश विनियमित करणारे पुढील नियम करीत आहे 

: 

१. या नियमांना , महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त , अन्न व औषध 
प्रशासन , मुंबई या कार्यालयातील “ सह आयुक्त ( अन्न ) तथा न्यायनिर्णय अधिकारी ( गट अ ) , सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा 
पदनिर्देशित अधिकारी ( गट अ ) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी गट - ब ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०२२ " असे म्हणावे . 

२. या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम " याचा अर्थ , अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ ( २००६ चा ३४ ) , 

असा आहे ; 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ५१ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


भाग चार - अ - ११७-१ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

- 

( ख ) “ शासन " याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासन , असा आहे ; 

( ग ) “ आयुक्तालय " याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील 
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालय , असा आहे ; 

( घ ) “ आयोग " याचा अर्थ , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , असा आहे ; 

( ङ ) “ नियुक्ती प्राधिकारी ” याचा अर्थ , शासकीय सेवेतील संबंधित पदावर उमेदवाराची नियुक्ती करण्यासाठी सक्षम 
असणारा प्राधिकारी , असा आहे . 

३. सह आयुक्त ( अन्न ) तथा न्यायनिर्णय अधिकारी ( गट - अ ) या पदावरील नियुक्ती , ही सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा 
पदनिर्देशित अधिकारी ( गट- अ ) हे पद धारण करणाऱ्या , उक्त पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी नियमित व अखंड सेवा 
असणाऱ्या व्यक्तींमधून योग्यतेस अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल . 

४. सहायक आयुक्त ( अन्न ) तथा पदनिर्देशित अधिकारी ( गट - अ ) या पदावरील नियुक्ती ही एकतर , 

( एक ) अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट - ब ) हे पद धारण करणाऱ्या , उक्त पदावर पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी नियमित 
व अखंड सेवा असणाऱ्या व्यक्तींमधून योग्यतेस अधीन राहून , सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर योग्य व्यक्तीच्या पदोन्नतीने ; किंवा 
( दोन ) आयोगाने आयोजित केलेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर नामनिर्देशनाद्वारे अशा व्यक्तींमधून 
ज्या व्यक्ती , - 

( क ) अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नाहीत आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत , अडतीस वर्षांपेक्षा 
अधिक वयाच्या नाहीत व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत , त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नाहीत , 

( ख ) या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारकडून , वेळोवेळी , विहित करण्यात येईल अशी शैक्षणिक अर्हता धारण 
करतील , 

( ग ) वयोमर्यादेची गणना- वयोमर्यादेची गणना जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या दिनांकानुसार केली जाईल . 
( तीन ) एकूण मंजूर पदसंख्येसाठी पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यासाठीचे प्रमाण हे अनुक्रमे ७०:३० 
इतके असेल . 

५. अन्न सुरक्षा अधिकारी ( गट - ब ) ( राजपत्रित ) या पदाची नियुक्ती , आयोगाने आयोजित केलेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या 
निकालाच्या आधारावर नामनिर्देशनाने पुढील व्यक्तींमधून करण्यात येईल , - 

( क ) ज्या अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नाहीत आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत , ज्या अडतीस वर्षांपेक्षा 
अधिक वयाच्या नाहीत व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत , ज्या त्रेचाळीस वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नाहीत . 

( ख ) ज्या या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारकडून , वेळोवेळी , विहित करण्यात येईल अशी शैक्षणिक अर्हता धारण 
करतील . 

( ग ) वयोमर्यादेची गणना- वयोमर्यादेची गणना जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या दिनांकानुसार केली जाईल . 

६. नियम ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेली व्यक्ती , दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
परिविक्षाधीन असेल . परिविक्षाधीन कालावधी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या स्वेच्छानिर्णयावर एका वर्षापर्यंत वाढवता येईल . सदर 
पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , या प्रयोजनासाठी प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेमध्ये , भारताच्या अन्न सुरक्षा व मानके 
प्राधिकरणाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल . शासनाच्या परिविक्षा धोरणानुसार 
हा परिविक्षा कालावधी ( वाढीव कालावधीसह ) समाधानकारकरीत्या पूर्ण करणे आणि विहित केलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य 
आहे . जर त्या व्यक्तीने , शासनाच्या परिविक्षा धोरणानुसार , परिविक्षा कालावधी ( वाढीव कालावधीसह ) समाधानकारकरीत्या पूर्ण 
केला नाही किंवा विहित प्रशिक्षण पूर्ण केले नाही तर , त्याची / तिची सेवा समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल . 

७. ( क ) नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने , मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा , या 
दोन्ही परीक्षांच्या बाबतीत , शासनाने वेळोवळी केलेल्या नियमांनुसार , त्या अगोदरच उत्तीर्ण केल्या नसतील अथवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण 


३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 
होण्यापासून तिला सूट देण्यात आली नसेल तर , उक्त पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल . 

( ख ) नियम ४ व ५ यांमध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने , मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा , 
त्याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार , त्या अगोदरच उत्तीर्ण केल्या नसतील किंवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून 
सूट देण्यात आली नसेल तर , ती व्यक्ती नियुक्तीनंतर विहित कालमर्यादेत या परीक्षा उत्तीर्ण करील , अन्यथा , या परीक्षा उत्तीर्ण 
होईपर्यत , ती व्यक्ती , वार्षिक वेतनवाढ किंवा पुढील पदोन्नतीच्या पदावर पदोन्नती मिळण्यास पात्र असणार नाही . 

८. ( क ) नियम ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्नतीने नियुक्त झालेली व्यक्ती , शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले 
संगणक हाताळणी ज्ञान प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून तिला सूट देण्यात आली नसेल तर , उक्त पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी धारण 
करील . 

ख ) नियम ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त झालेली व्यक्ती , नियुक्तीपूर्वी शासनाने वेळोवेळी 
विहित केलेले संगणक हाताळणी ज्ञान प्रमाणपत्र , धारण करील किंवा नियुक्तीनंतर उक्त प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करील 
किंवा तिला असे प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर , असे प्रमाणपत्र धारण करीपर्यंत अन्यथा , ती , वार्षिक 
वेतनवाढीस किंवा पुढील पदोन्नतीच्या पदावरील पदोन्नतीस पात्र असणार नाही . 

९ . ( १ ) नियम ४ व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त झालेली व्यक्ती , महाराष्ट्र नागरी सेवा ( लहान 
कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन ) नियम , २००५ याच्या तरतुदींनुसार किंवा याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले अन्य कोणतेही नियम , 
आदेश किंवा संलेख यांनुसार , लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन सादर करील , अन्यथा ती , त्या पदावर नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही . 

( २ ) लहान कुटुंबांचे प्रतिज्ञापन सादर करण्याच्या दिनांकास दोनपेक्षा अधिक अपत्ये हयात असणारी व्यक्ती , शासकीय 
सेवेत नियुक्तीसाठी अपात्र असेल . 

( ३ ) एखाद्या व्यक्तीची शासकीय सेवेत नियुक्ती केल्यानंतर , जर तिला दोन पेक्षा अधिक हयात अपत्ये असल्याचे सिध्द 
झाले तर , ती , शासकीय सेवेत नियुक्त केलेल्या पदासाठी अपात्र ठरेल . 

१०. ज्या व्यक्तींना नियम ३,४ व ५ खालील पदावर नियुक्त केले आहे अशा व्यक्तीची , सेवाज्येष्ठता यादी राज्य स्तरावर 
ठेवण्यात येईल . म्हणून , अशी व्यक्ती , राज्य स्तरावर महाराष्ट्रात कोठेही बदलीस पात्र असेल . 

११. शासकीय सेवेतील नियुक्तीसाठी या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे अनुपालन करण्यात येईल . शासकीय 
सेवेत नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास , वेळोवेळी , विहित केलेल्या सेवेच्या बाबींसंबंधात , महाराष्ट्र नागरी सेवा 
नियम आणि इतर प्रचलित अधिनियम / शासन निर्णय / शासन आदेश लागू असतील . 

१२. कोणत्याही अन्न पदार्थांचे उत्पादन , आयात किंवा विक्री यांमध्ये कोणतेही आर्थिक हितसंबंध असलेला उमेदवार , नियम ४ 
व ५ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही . त्यानुसार , उमेदवाराकडून नियुक्तीच्या वेळी हमीपत्र घेण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सौरभ विजय , 
सचिव , 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग . 

भाग चार - अ - ११७-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT , 
9th Floor , G.T. Hospital Complex Building , New Mantralaya , 
Mumbai 400 001 , dated 8th June , 2022 . 

NOTIFICATION 

CONSTITUTION OF INDIA . 

No.FDS - 2018 / C.R . 14 / 18 / Drugs - 1. - In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 
of the Constitution of India and in super session of all the existing rules , orders or instruments issued 
in this behalf , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules regulating 
recruitment to the post Joint Commissioner ( Food ) -cum - Adjudicating Officer ( Group - A ) , Assistant 
Commissioner ( Food ) -cum - Designated Officer ( Group - A ) and Food Safety Officer ( Group - B ) in the 
Office of Commissioner Food and Drugs Administration under the administrative control of Medical 
Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Joint Commissioner ( Food ) -cum - Adjudicating Officer , 
( Group - A ) , Assistant Commissioner ( Food ) -cum - Designated Officer ( Group - A ) and Food Safety 
Officer ( Group - B ) in the Office of Commissioner Food and Drugs Administration under the 
Medical Education and Drugs Department ( Recruitment ) Rules , 2022 . 

2. In these rules unless the context requires otherwise , 

( a ) " Act " means the Food Safety and standards Act , 2006 ( Act 34 of 2006 ) ; 

( b ) " Government " means the Government of Maharashtra ; 

( c ) " Commissionerate ” means Food and Drugs Commissionerate under the Medical 
Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra .; 

( d ) " Commission " means the Maharashtra Public Service Commission ; 

( e ) " Appointing Authority " means the authority which is competent to appoint a 
candidate to the concerned post in the Government Service . 

3. Appointment to the post of Joint Commissioner ( Food ) -cum - Adjudicating Officer 
( Group - A ) shall be made by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject 
to fitness from amongst the persons holding the post of Assistant Commissioner ( Food ) -cum 
Designated Officer ( Group - A ) having not less than three years regular and continuous service 
in the said post . 

4. Appointment to the post of Assistant Commissioner ( Food ) -cum - Designated Officer 
( Group - A ) shall be made either , 

( i ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 
amongst the persons holding the post of the Food Safety Officer ( Group - B ) having not less 
than five years of regular and continuous service in the said post ; or 

( ii ) by nomination , on the basis of result of competitive examination held by the 
Commission from amongst the persons who , 

( a ) are not less than eighteen years and not more than thirty - eight years in case 
of persons belonging to General category and not more than forty - three years of age 
for the persons belonging to Reserved Category . 

( b ) possesses the educational qualification as may be prescribed by the Central 
Government from time to time under the Act . 

( c ) Reckoning of age limit – Reckoning of age limit is done as per date mentioned 
in the Advertisement . 

( iii ) The proportion for appointment by promotion and nomination shall be 70:30 
respectively , for the total number of sanctioned posts of a post to be filled . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

5. Appointment to the post of Food Safety Officer ( Group - B ) ( Gazetted ) shall be made by 
nomination on the basis of result of Competitive Examination held by the Commission , who , 

( a ) are not less than eighteen years and not more than thirty - eight years in case of 
persons belonging to General category and not more than forty - three years of age for the 
persons belonging to Reserved Category . 

( b ) Possesses the educational qualification as may be prescribed by the Central 
Government from time to time under the Act . 

( c ) Reckoning of age limit - Reckoning of age limit is done as per date mentioned in 
the Advertisement . 

6. The person appointed to the posts mentioned in rules 4 and 5 by nomination shall be on 
probation for a period of two years . The probation period may be extended further for a period 
of one year at the discretion of the Appointing Authority . A person appointed to the posts shall 
be required to complete the training successfully as may be specified by the Food Safety and 
Standards Authority of India , in the institution authorized by the Authority for this purpose . 
Completion of this probation period ( including extended period ) satisfactorily as per the probation 
policy of the Government and completion of prescribed training , are mandatory . In the event 
of failing to complete the probation period ( including extended period ) satisfactorily as per the 
probation policy of Government or in the event of not completing the prescribed training , his / 
her services shall be liable to be terminated . 

7. ( a ) A person appointed to the posts mentioned in rules 3 and 4 by promotion , shall 
pass Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the 
Government , from time to time , unless he has already passed or has been exempted from passing 
these examinations before getting promoted to the said post .. 

( b ) A person appointed to the post mentioned in rules 4 and 5 by nomination , shall pass 
the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the 
Government , from time to time , before appointment unless he has already passed the said 
examinations within the prescribed time limit after appointment or has been exempted from 
passing these examinations , otherwise he shall not be eligible for annual increment or promotion 
to the next promotional post till he passes such examinations . 

8. ( a ) A person appointed to the post mentioned in rules 3 and 4 by promotion , shall possess 
a Certificate in Knowledge of Computer Operation prescribed by the Government , from time 
to time , unless he has been exempted from possessing such certificate before promoted to the 
said post . 

( b ) A person appointed to the post mentioned in rules 4 and 5 , by nomination , shall possess 
a Certificate in Knowledge of Computer Operations prescribed by the Government , from time 
to time , before appointment or shall possess the said certificate within the prescribed time limit 
after appointment or has been exempted from possessing such certificate , otherwise he shall 
not be eligible for annual increment or promotion to the next promotional post till he possess 
such certificate . 

9. A person appointed to the post mentioned in rules 4 and 5 , by nomination , shall submit a 
Declaration of Small Family as per the provisions of the Maharashtra Civil Services ( Declaration 
of Small Family ) Rules , 2005 or any other rules , orders or any instruments issued in this behalf , 
by the Government , from time to time , otherwise he shall not be eligible for appointment to the 
post . 

( 2 ) A person having more than two children on the date of submission of Declaration of 
Small Family , shall be disqualified for the appointment in Government Service . 

( 3 ) After appointment of a person in the Government service , if it is proved that he has more 
than two children , then he shall be disqualified for the appointed post in Government service . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ८ , २०२२ / ज्येष्ठ १८ , शके १ ९ ४४ 

10. The seniority list of the persons who are appointed to the post under rules 3 , 4 and 5 , 
shall be maintained at State level . Therefore , such person shall be eligible to be transferred in 
Maharashtra at State level . 

11. The terms and conditions prescribed in these Rules shall be complied with for 
appointment in the Government Service . Subsequent to appointment in Government Service , the 
Maharashtra Civil Services Rules and other prevailing enactments / Government Resolutions / 
Government Orders with regard to service matters as prescribed from time to time , shall be 
applicable to the concerned Government Servant . 

12. The candidate having any financial interest in the manufacture , import or sale of any 
article of food shall not be eligible for the appointment on the post mentioned in rules 4 and 5 . 
Accordingly the undertaking shall be taken from the candidates at the time of appointment . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SAURABH VIJAY , 
Secretary , 

Medical Education and Drugs Department . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


